उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय,पेण येथील 
सुरक्षा रक्षकांच्या माहे सप्टेंबर,२०१९ ते 
जानेवारी,२०२० या कालावधीतील वेतन अदा 
करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०५२२/प्र.क्र.१३१/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
दिनांक : २५ ऑगस्ट, २०२२ 


वाचा : - 

१) परिवहन उप आयुक्त (प्रशासन),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र- पआका/का.८अ(४)/सुरक्षा 

रक्षक/ पेण/२०२२/जा. क्र. ५८०२/ दि.२५.०५.२०२२ 
२) परिवहन उप आयुक्त (प्रशासन),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र- पआका/का.८आअ(४)/सुरक्षा 
रक्षक/ पेण/२०२२/जा. क्र. ८१७३/ दि.१९.०७.२०२२ 

प्रस्तावना :- 

उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पेण येथील सुरक्षा रक्षकांच्या माहे सप्टेंबर,२०१९ ते जानेवारी, 
२०२० या कालावधीतील वेतन अदा करण्याकरीता रु. ३,१२,६५६/- तसेच सदर रकमेवर आकारलेला दंड 
रु. ७४,१६०/- असे एकुण रु.३,८६,८१६/-(रुपये तीन लाख Bevan हजार आठशे सोळा फक्त) ची देयके 
मंजूर करण्याकरीता उपर्निरदीष्ट क्र.१ व क्र.२ येथील पत्रान्व्ये परिवहन आयुक्‍त कार्यालय,मुंबई यांनी 
केलेल्या विनंतीनुसार उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पेण येथील सुरक्षा रक्षकांच्या माहे सप्टेंबर,२०१९ 
ते जानेवारी, २०२० या कालावधीतील वेतनासाठी निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 
शासन निर्णय: - 

उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पेण येथील सुरक्षा रक्षकांच्या माहे सप्टेंबर,२०१९ ते जानेवारी, 
२०२० या कालावधीतील वेतन अदा करण्याकरीता रु. ३,१२,६५६/- तसेच सदर रकमेवर आकारलेला दंड 
रु. ७४,१६०/- असे एकुण रु.३,८६,८१६/-(रुपये तीन लाख शहाएऐंशी हजार आठशे सोळा फक्त) इतक्या 
रक्कमेची देयके अदा करण्यास कार्योत्तर झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. यासाठी येणारा खर्च " मागणी क्र. बी-३, लेखाशिर्ष २०४१ ,वाहनांवरील कर (००)००१, संचालन व 
प्रशासन (०२) प्रादेशिक कार्यालये (०२)(०१),(दत्तमत्त)(अनिवार्य) (२०४१ ००३६), Io कंत्राटी सेवा” या 
लेखाशीर्षाखाली सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता उपलब्ध होणाऱ्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
३. सदर शासन निर्णय, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला, अनुक्रमांक ६,नियम 


क्र.४० तसेच उप विभाग चार, अ. क्र. ११ अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०५२२/प्र.क्र.१३१/परि-४, दिनांक : २५ ऑगस्ट, २०२२ 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०८२५१६४६०३७६२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


LANGHI 
BHARAT R 


Digitally signed by LANGHI BHARAT R 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=adedcaf1e22746fc379¢4d04972c090c93ed255751866F 
45a6b130031dd33559, 

pseudonym=B2922612E606733B1 ABC8BE253ADA57B2D4704C 


4, 

serialNumber=49CE1 A 18F73B9A209085E92127FE59850F0B387 
403911C9F82C1EBF9BE2AB089, cn=LANGHI BHARAT R 

Date: 2022.08.25 16:52:33 +05'30' 


(भरत लांघी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. महालेखापाल (लेखापरीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, 9/2, मुंबई /नागपूर 


. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


१ 
२ 
३. परिवहन उप आयुक्‍त (निरीक्षण/लेखा), परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई 
8 


. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
५. जिल्हा कोषाधिकारी, जिल्हा रायगड 


६. कक्ष अधिकारी (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


७. निवडनस्ती (परि-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


